वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील 
नवीन इमारतीसह शासनाची विविध कार्यालये व 
शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला 
निधी कोषागारातून आहरित करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.पूरक-१०२३/प्र.क्र.६७/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक- २८/१२/२०२३ 
वाचा:- १) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.विकवि-१४२०/प्र.क्र.४५/वि.प्र.४,दि.२२/०९/२०२० 
२वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.६२/वि.प्र.४, दि.१४/०७/२०२३ 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.६७/वि.प्र.४, दि.१३/०९/२०२२३ 


शासन निर्णय :- 
वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 


कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाद्वारे करुन घेण्याकरिता रु.१००,००,००,०००/- (Saw कोटी HHT) इतके 
अनुदान सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी मंजूर करण्यात आले 
आहेत. सदर संपूर्ण (१००%) निधी रु.१००,००,००,०००/- (रु.शंभर कोटी wad ) 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


2. उपरोक्‍त कामासाठी जुले, २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात अतिरिक्त रु.२५० 
कोटी निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झाला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. ३ अन्वये रु.१०० 
कोटी निधी वितरणाचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


३. वस्तू व सेवाकर भवन, वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 
कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठीच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
जुले, २०२३ च्या ( पावसाळी ) अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.२५० 
कोटी निधीपैकी उर्वरित रु.१५०,००,००,०००/-(रुपये एकशे पन्नास कोटी wad 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “मागणी क्र.जी-८, मुख्य लेखाशीर्ष ४०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च (00) Coo, इतर खर्च (००) (00) (०१)". महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाद्वारे विक्रीकर कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम), ५३ मोठी 
बांधकामे (४०७० ०२४९) ” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०२३/प्र.क्र.६७/वि.प्र.४ 


५. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९९/नियो, 
दिनांक २९/११/२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या व्यय-७ शाखेच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. ६६९/२०२३/व्यय-७, दिनांक १३/१२/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या १७७७/५/.॥89॥9/99॥0॥॥9.७०५९.॥१ या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३१२२८१४२९२२५००५ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
S U N | | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8b251 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823 


G A N G A RA M a285cfade8149e690564bc13f6, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=F9613C315644DFDC2C9D1B7756FDB4 


44D876376B01E337B8015FCF7DA90AACFD, cn=SUNIL 
GANGARKAR __ éasessaticancarvar 


(सु.गं.गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 
२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 
3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) वित्त विभाग, कक्ष अधिकारी (प्रशा-४/अर्थसंकल्प-१२/व्यय-७) 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


